मुंबई रेल्वे विकास महामंडळास मुंबई नागरी 
परिवहन प्रकल्प-॥ करिता जागतिक 
बँकेकडून प्राप्त झालेली अर्थसहाय्याची रक्‍कम 
वितरीत करण्याबाबत (सन २०१८-१९) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमयुटीपी-३३१९/प्र.क्र.२२/१/नवि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०१९ 


१. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमयुटीपी-३३१५/प्र.क्र.५९/(१/नवि-७ 
दिनांक ३१ मार्च, २०१६ 
. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमयुटीपी-३३१६/प्र.क्र.११३/(१)/नवि-७ 
दिनांक ३१ मार्च, २०१७ 
. नगर विकास विभाग झासन निर्णय क्र.एमयुटीपी-३३१७/प्र.क्र.११७/नवि-७ दिनांक ३१ मार्च, २०१८ 
४. वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांक अर्थसं.२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२ एप्रिळ, २०१८ 
. नगर विकास विभाग परिपत्रक क्रमांक बीयुडी-.२०१८/प्र.क्र.५५/नवि-४, दिनांक ०३ एप्रिल, २०१८ 
६. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक पुरक-२०१८/प्र.क्र.९५/अर्थ-३, दिनांक २७ जुले, २०१८ 
७. नगर विकास विभाग शासन परिपत्रक क्र. पुरक-२०१८/प्र.क्र.१३८/नवि-४, 
दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१८ 
८. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे पत्र क्रमांक एमयुटीपी/जेपीडी(एफआयएन)/ 
एसीए/ए-०२/२०१८-१९, दिनांक ०५.१२.२०१८. 
९. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २५ जानेवारी, २०१९. 
१०. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४२/अर्थ-३, दिनांक ०८ मार्च,२०१९. 


A) 


av 


Cc 
es 


प्रस्तावना : 


मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व परिवहनामध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार 
व महाराष्ट्र शासन यांनी संयुक्‍तपणे मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प-॥ हाती घेतला आहे. या प्रकल्पामध्ये 
रेल्वे प्रकल्प तसेच या प्रकल्पामुळे बाधित होणा-या व्यक्तीचे पुनर्वसन इत्यादी कामांचा समावेश आहे. 
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पाकरिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची नोडल एजन्सी म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात आली असून प्रकल्पाचा एकूण खर्च रु.५,३०० कोटी इतका आहे. या प्रकल्पातील 
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प- lA अंतर्गतची कामे जागतिक बँकेच्या वित्तीय सहाय्यातून हाती घेतली 
आहेत. सदर प्रकल्पाकरिता जागतिक बँकेने रु.१,९१० कोटी इतके कर्ज मंजूर केले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुटीपी-३३१९/प्र.क्र.२२/१/नवि-७ 


सदर प्रकल्पावर प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ प्रथम खर्च करते, 
झालेल्या खर्चाच्या ५०% खर्च महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून 
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळास अदा करण्यात येतो. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ केलेल्या खर्चाचे 
प्रतिपूर्ती दावे जागतिक बँकेस खर्च केल्यानंतर सादर करते. जागतिक बँकेने सदर प्रतिपूर्ती दावे मंजूर 
केल्यानंतर तेवढीच रक्‍कम जागतिक बँकेकडून केंद्र शासनास वितरीत केली जाते. त्यामधील राज्य 
शासनाच्या हिऱ्याची रक्‍कम राज्य शासनाच्या निलंबन ज्ीर्षाखालील खर्चाचे पुस्तकी समायोजनासाठी 
नियमित लेखाशिर्षाखाळील तरतूद वितरित केली जाते व राज्य शासनाच्या वतीने मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरणाने मुंबई रेल्वे विकास महामंडळास उपलब्ध केलेली रोख रक्कम महाराष्ट्र 
शासनाकडून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास वितरीत केली जाते. 


केंद्र शासनाने आतापर्यंत रु. ८६४,५३,२५,५००/- एवढे कर्ज सहाय्य राज्य शासनास वितरीत 
केले असून आता पर्यंत राज्य शासनाने रुपये ५७५,२६,७८,५००/- एवढी रक्‍कम वितरीत केलेली आहे. 
केंद्र शासनाने राज्य शासनास वितरित केलेल्या अतिरिक्त कर्ज सहाय्याच्या रक्‍कमेमधून 
१३३,०५,७०,०००/- इतकी रक्कम रोख स्वरूपात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास वितरीत 
करावयाची असल्याचे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने उपरोक्त संदर्भाधिन पत्रान्वये 
शासनास कळविले आहे. यापार्श्वभूमीवर सन २०१८-१९ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या मर्यादेत 
रूपये १३३,०५,५०,०००/- (अक्षरी Val तेहत्तीस कोटी पाच ळाख पन्नास हजार फक्‍त) इतकी रक्‍कम 
रोख स्वरूपात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास वितरीत करण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचारधीन होती. यानुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय - 

०१. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (एमयुटीपी-॥॥ LOAN NO.IBRD ७९४१-॥९) यासाठी केंद्र 
शासनाकडून प्राप्त झालेली अतिरिक्त केंद्र सहाय्यामधील कर्ज सहाय्याच्या रक्‍्कमेपोटी सन २०१८- 
१९ या चालू वित्तिय वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून १३३,०५,५०,०००/- (अक्षरी एको तेहत्तीस 
कोटी पाच लाख पन्नास हजार फक्त) इतकी रक्कम रोख स्वरूपात मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणास वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

०२. उपरोक्त रक्‍कम “मुख्य लेखाशिर्ष-२२१७-मागणी क्रमांक एफ-२, ८०, सर्वसाधारण, १९१ 
महानगरपालिकांना सहाय्य, केंद्र सहाय्यीत योजना मुंबईच्या विकासाकरिता विशेष कार्यक्रम (००) 
(३७) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पासाठी अतिरिक्त केंद्रीय सहाय्य ( २२१७ १२४१), ३१ सहाय्यक 
अनुदाने, -वेतनेत्तर” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घाळून सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध 
असलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुटीपी-३३१९/प्र.क्र.२२/१/नवि-७ 


०३. उपरोक्त लेखाशीर्ष उपयोगात आणण्यासाठी नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी, नवि-५, 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच उपसचिव नवि-५ यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. याबाबतच्या खर्चामेळाची कार्यवाही नवि-३१ कार्यासनाने करावी. शासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
यांचेकडून काढून ती मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास देण्यासाठी त्यांना अधिकार प्रदान 
करण्यात येत आहेत. नगर विकास विभागाच्या रोख शाखेने देयक तयार करून ते अधिदान व लेखा 
अधिकारी, मुंबई यांचेकडे पाठवावे. 

०४. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प-॥॥ (MUTP-IIA LOAN NO. IBRD ७९४१ IN)) यासाठी प्राप्त 
होणा-या अतिरिक्त केंद्र सहाय्यामधील कर्ज सहाय्याच्या रोख स्वरुपात प्राप्त झालेली रक्‍कम एका 
स्वतंत्र खात्यामध्ये ठेऊन करारनाम्यानुसार संबंधित कार्यान्वयीन संस्थांना निधीचे वितरण करावे. 
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प-॥& (MUTP-IIA LOAN NO. IBRD ७९४१ IN)) यासाठी प्राप्त होणा-या 
कर्ज सहाय्याबाबत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने स्वतंत्र लेखे ठेवावेत व सदर 
प्रकल्पाच्या करारानुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने संबंधित कार्यान्वयिन संस्थांना 
रोख स्वरुपात वितरीत झालेल्या निधीचे संनियंत्रण करावे. 

०५. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं.२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२ एप्रिल, 
२०१८ मधील परिच्छेद क्र. ७ मधील अटींची व त्यासोबतच्या परिशिष्टातील नमूद केलेल्या बाबींच्या 
तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 

०६. सदरचा निधी वितरण आदेश वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१८/ 
प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २५ जानेवारी, २०१९ व वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/ 
प्र.क्र.४२/अर्थ-३, दिनांक ०८ मार्च,२०१९ मधील नमूद तरतूदीनुसार तसेच सदर प्रस्तावास वित्त 
विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०२/१९/व्यय-३ , दि.३०.०३.२०१९ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
मान्यतेनुसार वितरीत करण्यात येत आहे. 

०७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०३३०१०२९०७७९२५ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल UA STATA व नांवाने, 
Vishnu Shri p ati Patil aes Sy Pee १ ce iN S= 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


OU = Urban Development Department 
Date: 2019.04.04 15:36:27 +05'30' 


[विष्णू पाटील] 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुटीपी-३३१९/प्र.क्र.२२/१/नवि-७ 


२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

३. महानगर आयुक्त,मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,वांद्रे-कुर्ला संकुल,वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई-५१ 

४. महालेखापाल- (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई. 

५. निवासी अधिदान व लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 

६. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई ३२ . 

७. अधिदान व लेखाधिकारी मुंबई 

८. वित्त विभाग (व्यय-३), अर्थसंकल्प-१५, अर्थसंकल्प-३. 

९. वित्त विभाग (साधन संपत्ती/अर्थोपाय) 

१०.नियोजन विभाग (कार्यासन १४७४) (कार्यासन १२११) 

११.कक्ष अधिकारी नवि-४, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ . 

१२.रोख शाखा (५ प्रती), 

१३.निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


